महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षात आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबींकरिता 
अनिवार्य मंजूर तरतूदीतून खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१६/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३/०८/२०२१ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 

२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६ (सुधा-१)/का-४, 
दि.५.१०.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक, अंर्थस-क्रमांक : अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थसंकल्प-३ दि.२४.६.२०२१ 

४) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/२०२१/व्यय-१, दि.६/८/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हृढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीसाठी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात होणा-या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीकरिता रु.१९, ६०,०००/-(अक्षरी रुपये 
एकोणीस लाख साठ हजार फक्त) इतकी अनिवार्य तरतूद मंजूर करण्यात आलेली असून वित्त्‌ विभागाच्या संदर्भ 
क्र.३ दि.२४.६.२०२१ च्या नुसार एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२१ या ६ महिन्याकरिता मंजूर तरतूदीपैकी रु.४,००,०००/- 
(अक्षरी रूपये चार लाख फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. सबब, सदर उपलब्ध निधीतून खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील खर्चाच्या बाबीसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू अकादमीची 
आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान (अनिवार्य) (2204 ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली रु.१९,६०,०००/-(अक्षरी 
रुपये एकोणीस लाख साठ हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून वित्त विभागाच्या संदर्भ दि.२४.६.२०२१ 
नुसार मंजूर तरतुदीतून माहे एप्रिळ ते सप्टेंबर, २०२१ या आर्थिक वर्षासाठी रु.४,००,०००/-(अक्षरी रूपये चार 
लाख फक्त) इतक्या निधीतून अकादमीने प्रस्तावित केल्यानूसार पुढीलप्रमाणे खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Sala सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता 
एप्रिल, २०२१ ते सप्टेंबर,२०२१ या 
६ महिन्यांकरिता प्रस्तावित रक्‍कम 
(रुपये) 

अ एप्रिल,२०२१ ते जून, २०२१ थकित देयके ८९८७३/- 

ब ्याळयीन खर्च (आगामी ६ महिन्याकरिता दैनंदिन खर्च) १,१०,१२७/- 

क उदू अकादमीच्या विविध योजनांची उदू वर्तमानपत्रांमध्ये | २,००,०००/- 

जाहिरात देवून सन २०२१ साठी अर्ज मागविणे. 
अक्षरी रुपये चार लाख फक्त) ¥,00,000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२१/प्र.क्र.१६/उसाअ/का-५ 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणी क्र. MSE १, २२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) 
Bq अकादमीची आस्थापना/दत्तमत, 39 सहाय्य्क अनुदान अनिवार्य (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२१०८१७१७१४१९४८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M, Sonavane 
Gov 


a 
1 ०: /ernment Of Maharashtra, 
inesh Des 

शि डॉन 


, OU= Mi 
int Department, postalCode=400032, 
2: 
133e0927ff26c0f016fdf, 
serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daaS 
0 n a Va n e 512ea788889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2021.08.17 17:24:33 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


19fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. सह सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wey उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई.). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


